महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०१९ 


शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकळलेखकांची विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१९ च्या कामकाजाकरीता आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-६ मध्ये ealfasea विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थाप 
श्रीमती | अधिकारी/ विभाग 
लिपिक- 
टंकलेखकाचे नांव 
| 9 | २ ३ 1 ४ 4 & 
q | aft रा.द पिसाट सहायक कक्ष | महसूल व वन | सामान्य प्रशासन विभाग/ 
अधिकारी विभाग निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 
2 | aft सु.गो.कदम सहायक कक्ष | सार्वजनि सामान्य प्रशासन विभाग/ 
अधिकारी बांधकाम विभाग । निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 
3 | at गौ.कि.भोसले सहायक कक्ष | उद्योग, ऊर्जा व | सामान्य प्रशासन विभाग/ 
अधिकारी कामगार विभाग । निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 
8 श्री रा.ल.राऊत सहायक कक्ष | गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग/ 
अधिकारी निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 
4 | ait सु.ज.कोळेकर सहायक कक्ष सार्वजनिक सामान्य प्रशासन विभाग/ 
अधिकारी बांधकाम विभाग । निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 
६ | aft भा.बा. लिपिक- कृषि, पशुसंवर्धन, | सामान्य प्रशासन विभाग/ 
टंकलेखक | दुग्धव्यवसाय निवडणूक शाखा 
विकास व | (कार्यासन-३३) 
मत्स्यव्यवसाय 
विभाग 
9 | ait यो.ल.गायकवाड । लिपिक- महसूल व वन | सामान्य प्रशासन विभाग/ 
टंकलेखक = | विभाग निवडणूक शाखा 
(कार्यासन-३३) 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७९/१४-अ 


२. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ५ येथील विभागातून रकाना क्रमांक 
६ येथील बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक १४-०६-२०१९ (म.नं.) पासून एकतर्फी 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या 
नावासमोरील रकाना क्रमांक ६ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन ३३ येथील सहायक कक्ष 
अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील अधिसंख्य पदावर सन २०१९ च्या विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक कामकाज पूर्ण होईतोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. सदर 
कामकाजाअंती उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संबंधित विभागाकडे आपोआप पून:श्व वर्ग होतील. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०६१४१७५१४४८३०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी / लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 
मंत्रालय मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


३ अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय 

५ उप सचिव/अवर सचिव (निवडणूक शाखा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


